महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन 
शाखा) या संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम पदावर सरळसेवेने (एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ द्वारे) 
रूजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना नियमित 
पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन seal क्रमांक : नियुक्‍ती-३५१९/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 


२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ 


३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, पत्र क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०१७ 


४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९ 


५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०१५ व २०१६ च्या आधारे 
शिफारस केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ४ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील उमेदवारांकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाच्या अधिपत्त्याखालील आस्थापनेवर संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ पासून दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) 
रू.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रू.४८००/- या वेतनश्रेणीत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात 
आली आहेत. 


२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ४ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या ६ उमेदवारांसाठी 


दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे ६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली 


शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती-३५१९/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२ 


आहेत. त्यापैकी एका उमेदवाराचे आकस्मिक निधन झाले असून इतर ५ उमेदवारांचा प्रशिक्षण 


कालावधी जुले, २०१९ अखेर समाप्त झाला आहे. सदर अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देणे 
MAID असल्याने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे- 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा- २०१६ च्या निकालाच्या आधारे 


शिफारस केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ४ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या खाळील ५ 
परिविक्षाधीन उप शिक्षणाधिकारी यांना त्यांच्या नावासमोर दर्ठविण्यात आलेल्या स्तंभ क्रमांक ५ 


मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्यांचे नावा स्व जिल्हाःवाटप केलेल्या पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. महसूल विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) 
a . श्री. विशाल कोल्हापूर औरंगाबाद उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), 
विश्वासराव दडवंत जि. प. लातूर 
2. | श्री. निखिळ are अमरावती अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, 
भुयार पं. स. मलकापूर, जि. बुलढाणा 
३. श्री. सचिन नानाजी नाशिक औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, 
सोळंकी पं. स. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद 
४. श्रीमती रत्नमाला सोलापूर औरंगाबाद उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.), 
राजेंद्र गायकवाड जि. प. उस्मानाबाद 
५. | at. रविद्र आबासाहेब aris} नागपूर (तात्पुरत्या|गटशिक्षणाधिकारी, 
सावंत स्वरूपात) पं. स. वर्धा, जि. वर्धा. 


२. श्री. रविंद्र आबासाहेब सावंत यांची नियुक्‍ती खेळाडू प्रवर्गातून झाळी असून, त्यांना जिल्हा 


संळग्नता प्रशिक्षण काळामध्ये अहमदनगर या जिल्ह्यामध्ये संलग्नता देण्यात आली होती. श्री. 


रविंद्र सावंत यांनी सादर केलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र 80800 of ह8/888 यांच्याकडून 


प्रमाणित करून घेण्यासाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, सेंट जॉर्जस 


हॉस्पिटल आवार, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात येत आहे. श्री. रविंद्र सावंत यांना सध्या 


तात्पुरत्या स्वरूपात नागपूर महसूल विभाग हा चक्राकार पध्दतीने वाटप करण्यात येत आहे. 


श्री. रविंद्र सावंत यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र 8०0810 of ३8888 यांच्याकडून प्रमाणित 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः नियुक्‍ती-३५१९/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२ 


झाल्यानंतर श्री. सावंत यांना नियम ७ अंतर्गत महसूल विभाग वाटप करण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात येईल. 


३. उक्त नमूद उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची 
कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-सीपीटीपी ब कडून होणार असून, त्याबाबतचे 
आदेडशा यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 


8. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ७९१/५/.गीकीघधा890[॥9.90/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०१९१११३१७१४३१८५२१ असा आहे. हा शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh 8: Mam 
S h 0 hi hy ‘School 
a ntos 1 Edi ti id 5] talCod pa t=Mah. ht 
B h 2.5.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdf88b33dfa2a3d 
3d8ea01 1b7d: di ‘bt 
35१४९5 wa r ii ibe be7a7194ec5ddc74df537d7d57a9dbda2 
M d 0b1937a2e41983c35f6a38b6ad8, Si 
di 
a ma apu re Date: 2019.11.14 13:09:11 +05'30' 
संतोष ममदापुरे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
३. संबंधित संचालक 
४ 


. उप सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
६. संबंधित शिक्षणाधिकारी 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर / बुलढाणा / औरंगाबाद / उस्मानाबाद / वर्धा 
८. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 
१) मा. मंत्री (शा.शि.व क्री.) are fears कार्य अधिकारी 
२) अपर मुख्य सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


